केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत खाजगी सहभागाने 
(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपद्वारे) राज्यातील 
शासकीय औ.प्र.संस्थांचा दर्जावाढ करण्यासाठी उच्च 
व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय दि.३१.०३.२००८ 
अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या संस्था व्यवस्थापन 
समितीच्या (Institute Management Committee) 
रचनेमध्ये सुधारणा करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीपी -२०१८/प्र.क्र.९०/१८/व्यशि-५, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२ मे, २०१८ 


वाचा : 


शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. आयटीआय २००७/ 

(१६२/०७ / व्यशि २, दिनांक ३१.१२.२००७. 

शासन निर्णय,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. आयटीआय २००७/ 

(५२३/०७ / व्यशि २, दिनांक ३१.०३. २००८. 

राज्य सुकाणू समितीच्या दिनांक ०४.०३.२०१७ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक १८/ 
पीपीपी /२०१८/२३, दिनांक ०३.०३.२०१८. 


-O 
— 


Kae 


AN 
~ 


(>: 


प्रस्तावना :- 


देशातील१,३९६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जावाढ पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (Public 
Private Partnership) द्वारे करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन 
निर्णय दिनांक ३१/१२/२००७ अन्वये सदर योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून सन 
२००७-२००८ ते सन २०११-१२ या वर्षामध्ये सदर योजने अंतर्गत राज्यातील २५० औ. प्र. संस्थांचा दर्जावाढ 
टप्प्याटप्प्याने करण्यात आला आहे. 

सदर केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेअंतर्गत खाजगी सहभागाने(पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप द्वारे ) 
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जावाढ करण्यासाठी Industry Partner च्या 
अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र संस्था व्यवस्थापन समिती व या समितीची कार्यकक्षा, अधिकार आणि कामकाजावर 
नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सुकाणू समिती स्थापन करण्यांस संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१ मार्च २००८ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


केंद्र शासनाच्या मागदर्शनक सूचनेप्रमाणे संस्था व्यवस्थापन समितीच्या दर महिन्याला दोन बैठका 
घेणे आवश्‍यक आहे. प्रत्येक सहसंचालकांच्या अधिपत्याखाळीळ सरासरी ४२ संस्था कार्यरत असून 
सहसंचालकांना महिन्यातुन ८४ वेळा बैठकीला जाणे शाक्य होत नाही. त्यामुळे, दिनांक ०४.०३.२०१७ रोजी 
झालेल्या राज्य सुकाणु समितीच्या बैठकीमध्ये खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आळेला आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीपी -२०१८/प्र.क्र.९०/१८/व्यशि-५, 


“संस्था व्यवस्थापन समितीमध्ये व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे प्रतिनिधी म्हणून 
सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालयाचे ऐवजी संबंधीत जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांची 
नियुक्‍ती करण्यांबाबतचा सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्यांत यावा.” 


त्यानुसार संस्था व्यवस्थापन समितीमध्ये राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या पाच प्रतिनिधी पैकी 
"व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचा प्रतिनिधी -विभागीय सहसंचालक - सदस्य" ऐवजी "व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनाळयाचा प्रतिनिधी - जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी-सदस्य" यांची 
नियुक्‍ती करण्यांस मान्यता देऊन त्यानुसार संदर्भ क्रमांक २, दिनांक ३१ मार्च २००८ च्या शासन निर्णयातील 
संस्था व्यवस्थापन समितीच्या (Institute Management Committee) रचनेमध्ये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त पार्श्वभूमीवर आता केंद्रशासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत खाजगी सहभागाने (पब्लिक प्रायव्हेट 
पार्टनरशिप द्वारे ) राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जावाढ करण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या संस्था व्यवस्थापन समितीच्या (Institute Management Committee) रचनेमध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


संस्था व्यवस्थापन समितीची रचना ( Institute Management Committee ) 


| Industry Partner किंवा | ndustry Partner चा प्रतिनिधी अध्यक्ष 
२ |Industry Partner ने नामनिर्देशित केलेले नजीकच्या उद्योग ।सदस्य 
धंदयांचे चार सदस्य 
३  ।पुढील प्रमाणे राज्य शासनाने नामनिर्दशित केलेले ५ प्रतिनिधी 
i जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार अधिकारी सदस्य 


i) व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळलनालयाचा | सदस्य 
प्रतिनिधी - जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी 

ii) स्थानिक शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य 
उदा. शासकीय / अझासकीय तंत्र निकेतने / 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये यांचे प्राचार्य / उच्च व तंत्र 
शिक्षण खात्यातील वर्ग -१ चे सेवानिवृत्त अधिकारी 

iv) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील जेष्ठ गटनिदेशक सदस्य 

७ विद्यार्थी प्रतिनिधी सदस्य 

४ ।औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य सदस्य सचिव 

एकूण ११ सदस्य 


संस्था व्यवस्थापन समितीची कर्तव्य व जबाबदा-या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय 
दि.३१.०३.२००८मध्ये विहीत केल्यानुसार राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीपी -२०१८/प्र.क्र.९०/१८/व्यशि-५, 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in यावर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०५२२१५१६५०९२०३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wd 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


७ Digitally signed by Sakharam Dina Kharat 
S a k h a [ a mM D ) | Nn a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SD And 
E Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c6d1f4d2e41 b8e84bb98ddddcac3054927f82 


£9c1a5810e2874cdac2c44c28c2, cn=Sakharam Dina 
harat a 


Date: 2018.05.23 15:09:37 +05'30' 


(स.दि.खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. महासंचालक, प्रशिक्षण, कौडाल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार, 


नवी दिल्ली 


. मा. मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. राज्यमंत्री, eres विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई 


. मा.सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
& . 
. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 


मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


मुंबई. 


७. आयुक्त, कौडठाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, सी.बी.डी, बेलापूर, नवी मुंबई 


र्‌, 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद 


/ अमरावती / नागपूर ( संचालनालयामार्फत) 
सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 


१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
१२.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचाळनालयामार्फत) 
१३.विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती (व्यशि ५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


